फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
तसेच, विद्यमान पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत 
वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३३०/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४-२५/७२९, 
दि.११.०९.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२४-२५ पासून विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तसेच, विद्यमान पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास, 
शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वाचा येथील पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. त्यानुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविल्यानुसार 
विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास तसेच, विद्यमान पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती:- 
१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी Hite ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


३) शासनाने विहित केलेल्या, तसेच, फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस, संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यासोबत 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३३०/तांशि-४ 


2. 


करारनामा करावा लागेल. तसेच, आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 


) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त खात्यात 


भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 


नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास, त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास शिक्षक, शिक्षकेतर व इतर तांत्रिक कर्मचारी, फार्मसी 


कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या निकषाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना 
नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. वेतन व भत्ते इ. बाबत शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकडून तसेच, संस्थेविरुध्द विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


) संस्थेने आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या 


मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, फार्मसी Hikes ऑफ इंडियाच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) Yr संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱयक राहील. 


qo) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी 


शुल्क संबंधित महाविद्याळय/संस्थेने भरणा केळे नसेल, तर ते संबंधित सहसंचालक, तंत्र 
शिक्षण विभागीय कार्यालय यांनी संबंधित महाविद्यालय/ संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


) महाविद्यालयाने/संस्थेने सदर अभ्यासक्रमाकरीता, संबंधित विद्यापिठाचे संलग्नीकरण 


प्राप्त करुन घेणे आव्यक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 


मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक 
राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३३०/तांशि-४ 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेश 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


om हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१३३७१९३२०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by THORAT AJITKUMAR ARUNRAO, 


THORAT AJITKUMAR on: cn = THoRAT auiTkUMAR ARUNRAO, C = IN 


O = GOVERNMENT OI 
A R U N R AO MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.09.26 13:38:53 +05'30' 


(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

३) संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


PCI 


Sr.N] DTE 
०. | CODE | CODE 
1 | 16107 |PCI - YSPMs Yashoda 
8540 College of 
Pharmacy, Satara, 
Wadhe- 415011 
2 6387 PCI- | Jayawant Shikshan 
1007 | Prasarak Mandals 
Jayawantrao 
Sawant College of 
Pharmacy And 
Research, JSPM 
Campus, 
Handewadi Road, 
Hadapsar, Pune, 
Hadapsar- 411 028 
3 6989 PCI- | Suryadatta College 
6470 of Pharmacy 
Healthcare and 
Research SCPHR, 
Pune - 411021 
6757 | PCI- | Yashoda Shikshan 
2661 | Prasarak Mandals 


Yashoda Technical 
Campus, Satara, 
Faculty of 
Pharmacy B 
Pharmacy, Wadhe, 
Satara, Wadhe - 
415 011 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.330/TE-4, Dated: 26th September, 2024 
List of Increase in Intake , New Course in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2024-25 


STATUS | PROGRAMME | UNIVERSITY | LEVEL OF MAIN COURSE NAME | INTAKE INTAKE | VARIATION | REMARKS 
NAME COURSE COURSE APPROVED | APPROVED 
NAME BY GOVT. BY PCIA.Y. 
A.Y. 2023-24} 2024-25 
Un-Aided | PHARMACY | Dr.Babasaheb UNDER Bachlor of Pharmacy 100 Increase in 
Ambedkar GRADUATE Pharmacy Intake 
Technological 
University, 
Lonere 
Un-Aided | PHARMACY |Savitribai UNDER Bachlor of Pharmacy 100 Increase in 
Phule Pune GRADUATE Pharmacy Intake 
University, 
Pune 
Un-Aided | PHARMACY | Dr.Babasaheb UNDER Bachlor of Pharmacy 100 Increase in 
Ambedkar GRADUATE Pharmacy Intake 
Technological 
University, 
Lonere 
Un-Aided | PHARMACY | Dr.Babasaheb POST M. Pharmacy | Regulatory Affairs 15 15 New Course 
== 
Technological 
University, POST M. Pharmacy | Pharmaceutical 15 15 New Course 
= =| 
POST Pharm.D Pharm.D 30 30 New Course 


ल | INSTITUTE NAM 
CODE 


5 5186 | PCI- |RC Patel Institute 
1652 |of Pharmaceutical 


Education And 
Research , Near 
5464 | PCl- 
2586 
7 | 4643 | PCI- Maharashtra 
3122 Institute of 
Pharmacy 
(B.Pharm), 
Chaughan Phata, 
Armori Road 
Betala, Ta 
Bramhapuri, Dist 
Chandrapur, Betala 
441206 


Karvand Naka, 
Shirpur, Dist Dhule, 
Shirpur 425 405 


Vidya Niketan 
Institute of 


Pharmacy And 
Research Center , 
Vidyanagari, Pune 

Nashik Highway, 
Near Alephata, At 
Bota, Tal 
Sangamner, 
Dist.Ahmednagar, 
Bota - 422 602 


Un-Aided 


Un-Aided 


Un-Aided 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.330/TE-4, Dated: 26th September, 2024 
List of Increase in Intake , New Course in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2024-25 


PHARMACY 


PHARMACY 


PHARMACY 


NAME 


North 
Maharashtra 
University, 
Jalgaon 


Dr.Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, 
Lonere 


Dr.Babasaheb 
Ambedkar 


Technological 
University, 
Lonere 


प्रपत्र 


COURSE 


POST 
GRADUATE 
POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 

POST 
GRADUATE 


COURSE 
NAME 


Pharm.D(PB) Pharm.D(PB) 


Pharm.D 


M. Pharmacy | Pharmaceutics 


M. Pharmacy | Pharmaceutical 
Quality Assurance 


M. Pharmacy | Regulatory Affairs 


M. Pharmacy | Pharmaceutical 
Quality Assurance 


APPROVED | APPROVED 
BY PCIA.Y. 
2024-25 


10 


30 


15 


15 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.330/TE-4, Dated: 26th September, 2024 
List of Increase in Intake , New Course in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2024-25 


क. DTE | PCI | INSTITUTENAME | STATUS | PROGRAMME | UNIVERSITY | LEVEL OF MAIN COURSE NAME 


०. | CODE | CODE NAME COURSE COURSE APPROVED | APPROVED 
NAME BY GOVT. | BY PCIA.Y. 
A.Y. 2023-24 | 2024-25 


5479 | PCI- | Ashvin College of | Un-Aided | PHARMACY | Dr.Babasaheb POST M. Pharmacy | Pharmacology 
3100 | Pharmacy, Manchi Ambedkar GRADUATE 
Hill - 413 714 Technological 
University, 
Lonere 


5210 | PCI- | Kalyani Charitable | Un-Aided | PHARMACY Savitribai M. Pharmacy | Pharmacology 
1088 Trusts Ravindra Phule Pune 
Gambhirrao Sapkal University, 
College of Pune 
Pharmacy, 
Anjaneri, Taluka 
Trimbakeshwar, 
Dist. Nashik, 
Anjaneri - 422213 
10 | 5466 | PCI- Shivajirao Pawar | Un-Aided | PHARMACY | Dr.Babasaheb Pharmacology 
3001 College of Ambedkar 
Pharmacy, Technological 
Pachegaon, Taluka University, 
Nevasa Dist Lonere 
Ahmednagar, 
Pachegaon 413 725 : 
cou 
M. Pharmacy | Pharmaceutical 
en 


THORAT AJITKUMAR ० 


10 | 


> Re e eR eR Re eR 
uw uw uw uw uw uw uw 
rR 
uw 


ARUNRAO 


| al 
uw 


- 
uw 


| al 
uw 


- 
uw 


Re 
uw 


rR 
uw 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


New Course 


Digitally signed by THORAT AJITKUMAR ARUNRAO, 


: CN = THORAT AJITKUMAR ARUNRAO, C = IN, 8 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.09.26 13:39:15 +05'30" 


